RNI No. MAHBIL / 2009/ 31732 
Reg . No. MCS/172/ 2016-18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग चार - अ 


वर्ष ४ , अंक २ ] 


[ पृष्ठे ११ 


गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २५-३१, २०१८ / माघ ५-११, शके १ ९ ३ ९ 

[किंमतःरुपये ९.०० ] 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 

प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


HOME DEPARTMENT 
2nd Floor , Madam Cama Road , Mantralaya , 
Mumbai 400 032 , dated the 2nd January 2018 . 


Order 


CONSERVATION OF FOREIGN EXCHANGE AND PREVENTION OF SMUGGLING ACTIVITIES ACT, 1974 . 

No. PSA - 1217 /CR -59 / Spl- 3 ( A ).— Whereas by Order No. PSA - 1217 /C.R . 59/SPL - 3 ( A ) dated the 
2nd December 2017 (hereinafter referred to as “ the said Detention Oder " ) madeunder sub - section 
( 1 ) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities 
Act, 1974 (52 of 1974 ) (hereinafter referred to as “ the said Act ” ) the Principal Secretary 
( Appeals and Security ) to the Government of Maharashtra Home Department, specifically 
emplowered under Section 3 ( 1 ) of the said Act vide Order No. MIS - 2016/ CR-130 /SPL- 3( A ) 
dated 23rd December 2016 , as the Deteining Authority directed that the person known as 
Shri Yusuf Usmanbhai Kalva ordinarily residing at Flat No. 603 , 6th Floor, Crystal Tower , 
Arab Lane, Grant Road , Mumbai 400 008 be detained . 


And whereas, the Government of Maharashtra has reason to believe that said Shri Yusuf 
Usmanbhai Kalva in respect of whom the said Detention Order have been made has absconded 
or is concealing himself so that the said Detention Order cannot be executed . 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b ) of sub -section ( 1) of section 
7 of the said Act , the Government of Maharashtra , hereby directs said Shri Yusuf Usmanbhai 
Kalva to appear before the Deputy Commissioner of Police , P.C.B./C.I.D ., Mumbai, at his 
office situated at Mumbai, between 10-00 a.m. and 5-00 p.m. on any working day within thrity days 
from the date of publication of this order in the Maharashtra Government Gazette . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


ANIRUDDHA V. JEWLIKAR , 
Under Secretary to Government. 


भाग चार- अ -१ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २५-३१, २०१८ / माघ ५-११, शके १९ ३ ९ 

सामान्य प्रशासन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २२ जानेवारी २०१८ 

अधिसूचना 


" 


भारताचे संविधान . 

क्रमांक एसआयसी. २०१४ / सी.आर . २८३/ १४ / सहा. - भारताचे संविधान याच्या अनुच्छेद ३० ९ च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून आणि याबाबतीत करण्यात आलेले आणि महाराष्ट्र राज्यात अंमलात असलेले सर्वविद्यमान नियम , आदेश किंवा संलेख 
यांचे अधिक्रमण करून, महाराष्ट्राचे राज्यपाल, याद्वारे महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोगाच्या कार्यालयामधील सचिव, उप सचिव, अवर सचिव ( विधि ) 
व कक्ष अधिकारी ( राजपत्रित ) या पदांच्या सेवाप्रवेशाचे विनियमन करणारे पुढील नियम करीत आहेत : 

१. (१) या नियमांना , महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोगाच्या कार्यालयातील सचिव, उप सचिव, अवर सचिव ( विधि ) व कक्ष अधिकारी 
( राजपत्रित ) , ( सेवाप्रवेश ) नियम , २०१८ असे म्हणावे . 

( २) सदर सेवा प्रवेश नियम आजपासून अंमलात आले असल्याचे मानण्यात येईल . 
२. या नियमांमध्ये, संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर , 

( क ) “ आयोग ” याचा अर्थ, माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ ( २००५ चा २२) याच्या कलम १५ च्या पोट-कलम (१) अन्वये 
घटित केलेला महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोग, असा आहे ; 

( ख ) “ विभाग ” याचा अर्थ, भारताचे संविधान याच्या अनुच्छेद १६६ अन्वये केलेल्या महाराष्ट्र शासन कार्यनियमावलीला जोडलेल्या 
पहिल्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेला विभाग, असा आहे ; 

( ग ) शासन ” याचा अर्थ, महाराष्ट्र शासन, असा आहे 
३. आयोगाच्या कार्यालयातील सचिव पदावरील नियुक्ती ही , मंत्रालयातील कोणत्याही विभागातील सहसचिवाचे पद धारण करणाऱ्या किंवा राज्य 
शासनाच्या कोणत्याही कार्यालयातील सहसचिव पदाचे समतुल्य पद धारण करणाऱ्या एखाद्या योग्य व्यक्तीच्या प्रतिनियुक्तीद्वारे करण्यात येईल. 

४. आयोगाच्या कार्यालयातील उप सचिव पदावरील नियुक्ती ही , मंत्रालयातील कोणत्याही विभागातील उप सचिवाचे पद धारण करणाऱ्या 
किंवा राज्य शासनाच्या कोणत्याही कार्यालयातील उप सचिव पदाचे समतुल्य पद धारण करणाऱ्या एखाद्या योग्य व्यक्तीच्या प्रतिनियुक्तीद्वारे करण्यात 
येईल . 


५. आयोगाच्या कार्यालयातील अवर सचिव ( विधि ) पदावरील नियुक्ती ही , मंत्रालयातील विधि व न्याय विभागातील किंवा इतर कोणत्याही 
विभागातील अवर सचिव (विधि ) पद धारण करणाऱ्या एखाद्या योग्य व्यक्तीच्या प्रतिनियुक्तीद्वारे करण्यात येईल . 

६. आयोगाच्या कार्यालयातील कक्ष अधिकारी पदावरील नियुक्ती ही , मंत्रालयातील कोणत्याही विभागातील कक्ष अधिकाऱ्याचेपद धारण 
करणाऱ्या किंवा राज्य शासनाच्या कोणत्याही कार्यालयातील कक्ष अधिकारी पदाचे समतुल्य पद धारण करणाऱ्या एखाद्या योग्य व्यक्तीच्या 
प्रतिनियुक्तीद्वारे करण्यात येईल. 

७. नियम ३, ४, ५ किंवा ६ यांमध्ये नमूद केलेल्या पदावर नियुक्त केलेल्या व्यक्तीने, त्याबाबतीत करण्यात आलेल्या नियमांनुसार हिंदी व 
मराठी भाषा परीक्षा अगोदरच उत्तीर्ण केलेल्या नसतील किंवा त्या परीक्षा उत्तीर्ण करण्यापासून तिला सूट मिळालेली नसेल तर, तिने त्या परीक्षा 
उत्तीर्ण होणे आवश्यक असेल . 


८. नियम ३, ४ , ५ किंवा ६ यांमध्ये नमूद केलेल्या पदावर नियुक्त झालेली प्रत्येक व्यक्ती, माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालय, महाराष्ट्र शासन 
यांनी वेळोवेळी विहित केलेले संगणक हाताळणीबाबतचे प्रमाणपत्र धारण करील. 

९. राज्य सेवांसाठी प्रतिनियुक्तीबाबतचे विद्यमान नियम किंवा राज्य शासनाने याबाबतीत वेळोवेळी विहित केलेले धोरण , आयोगाच्या 
कार्यालयातील नियम, ३, ४ , ५ व ६ यांमध्ये नमूद केलेल्या पदांवर प्रतिनियुक्तीद्वारे करण्यात येणाऱ्या नियुक्त्यांना लागू 


असेल. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

छाया वडते , 
शासनाच्या उप सचिव. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २५-३१, २०१८ / माघ ५-११, शके १९ ३ ९ 
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT 

Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 22nd January 2018 

NOTIFICATION 
CONSTITUTION OF INDIA . 

No. SIC.2014 /C.R.283 /14 /VI. — In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of 
the Constitution of India and in supersession of all existing rules , orders or instruments issued in 
this behalf and in force in the State ofMaharashtra , the Governor of Maharashtra is hereby pleased 
to make the following rules regulating recruitment to the post of Secretary, Deputy Secretary, Under 
Secretary (Legal) and Section Officer (Gazetted ) in office of the Maharashtra State Information 
Commission , namely : 

1. ( 1 ) These rules may be called the Secretary , Deputy Secretary, Under Secretary ( Legal) and 
Section Officer (Gazetted ) in office of the Maharashtra State Information Commission (Recruitment) 
Rules, 2018 . 


( 2 ) They shall be deemed to have come into force from today . 
2 . In these rules , unless the context requires otherwise , - 

( a ) “ the Commission ” means theMaharashtra State Information Commission constituted 
under sub - section ( 1 ) of section 15 of the Right to Information Act , 2005 ( 22 of 2005 ) ; 

(6 ) the Department ” means the Department specified in the First Schedule appended to 
the Maharashtra Government Rules of Business made under article 166 of the Constitution of 
India ; 

(c ) “ the Government ” means the Government ofMaharashtra . 


3. Appointment to the post of Secretary in the office of the Commission by deputation of a suitable 
person holding the post of Joint Secretary in any Department in Mantralaya or post equivalent to the 
post of Joint Secretary in any office under the State Government . 

4. Appointment to the post of Deputy Secretary in the office of the Commission by deputation of 
a suitable person holding the post of Deputy Secretary in any Department in Mantralaya or post 
equivalent to the post of Deputy Secretary in any office under the State Government . 

5. Appointment to the post of Under Secretary (Legal) in the office of the Commission by 
deputation of a suitable person holding the post of Under Secretary ( Legal) in the Law and Judiciary 
Department or any other Department in Mantralaya . 

6. Appointment to the post of Section Officer in the office of the Commission by deputation of a 
suitable person holding the post of Section Officer in any Department in Mantralaya or post equivalent 
to the post of Section Officer in any office under the State Government . 

7. A person appointed to the post mentioned in rule 3, 4 , 5 or 6 shall be required to pass the 
examinations in Hindi and Marathi languages according to the rules made in this behalf, unless he 
has already passed or has been exempted from passing those examinations . 

8. A person appointed to the post mentioned in rule 3 , 4 , 5 or 6 shall possess a certificate in 
computer operations prescribed by the Directorate of Information Technology , Government of 
Maharashtra from time to time. 


9. Existing rules regarding deputation or policy prescribed in this regard by the State Government , 
from time to time, for the State Services shall be applicable to the appointments by deputation to the 
posts mentioned in rules 3 , 4 , 5 and 6 in the office of the Commission . 

By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


CHHAYA WADTE , 
Deputy Secretary to Government. 


४ 


- 


“ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २५-३१, २०१८ /माघ ५-११, शके १९ ३ ९ 

सामान्य प्रशासन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २२ जानेवारी २०१८ . 

अधिसूचना 
भारताचे संविधान . 

क्रमांक एसआयसी. २०१४ / सी.आर . २८३ / १४ / सहा. - भारताचे संविधान याच्या अनुच्छेद ३०९ च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून , आणि याबाबतीत करण्यात आलेले व महाराष्ट्र राज्यात अंमलात असलेले सर्वविद्यमान नियम , आदेश किंवा संलेख 
यांचे अधिक्रमण करून, महाराष्ट्राचे राज्यपाल, याद्वारे , महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोगाच्या कार्यालयातील सहायक कक्ष अधिकारी, विधि सहायक , 
उच्च श्रेणी लघुलेखक , निम्न श्रेणी लघुलेखक व लिपिक -टंकलेखक पदांच्या सेवाप्रवेशाचे विनियमन करणारे पुढील नियम करीत आहेत : 

१. (१) या नियमांना, महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोगाच्या कार्यालयातील सहायक कक्ष अधिकारी, विधि सहायक , उच्च श्रेणी लघुलेखक , 
निम्न श्रेणी लघुलेखक व लिपिक -टंकलेखक ( सेवाप्रवेश ) नियम , २०१८ असे म्हणावे. 

( २) सदर सेवा प्रवेश नियम आजपासून अंमलात आले असल्याचे मानण्यात येईल . 
२. या नियमांमध्ये, संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर, 

( क ) आयोग ” याचा अर्थ, माहितीचा अधिकार अधिनियम , २००५ ( २००५ चा २२ ) याच्या कलम १५ च्या पोट -कलम ( १) अन्वये 
घटित केलेला महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोग, असा आहे ; 

( ख ) “ विभाग ” याचा अर्थ, भारताचे संविधान याच्या अनुच्छेद १६६ खाली केलेल्या महाराष्ट्र शासन कार्यनियमावलीला जोडलेल्या 
पहिल्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेला विभाग , असा आहे ; 

( ग ) “ शासन ” याचा अर्थ, महाराष्ट्र शासन, असा आहे ; 
३. आयोगाच्या कार्यालयातील सहायक कक्ष अधिकाऱ्याच्या पदावरील नियुक्ती ही , मंत्रालयातील कोणत्याही विभागातील सहायक कक्ष 
अधिकाऱ्याचेपद धारण करणाऱ्या किंवा राज्य शासनाच्या कोणत्याही कार्यालयामधील सहायक कक्ष अधिकाऱ्याच्या पदाचे समतुल्य पद धारण 
करणाऱ्या एखाद्या योग्य व्यक्तीच्या प्रतिनियुक्तीद्वारे करण्यात येईल . 

४. आयोगाच्या कार्यालयातील विधि सहायक पदावरील नियुक्ती ही , विधि व न्याय विभागातील सहायक ( विधि ) पद धारण करणाऱ्या 
एखाद्या योग्य व्यक्तीच्या प्रतिनियुक्तीद्वारे करण्यात येईल. 

५. आयोगाच्या कार्यालयातील उच्च श्रेणी लघुलेखकाच्या पदावरील नियुक्ती ही , मंत्रालयातील कोणत्याही विभागातील उच्च श्रेणी 
लघुलेखकाचे पद धारण करणाऱ्या किंवा राज्य शासनाच्या कोणत्याही कार्यालयातील उच्च श्रेणी लघुलेखकाच्या पदाचे समतुल्य पद धारण 
करणाऱ्या एखाद्या योग्य व्यक्तीच्या प्रतिनियुक्तीद्वारे करण्यात येईल . 

६. आयोगाच्या कार्यालयातील निम्न श्रेणी लघुलेखकाच्या पदावरील नियुक्ती ही , मंत्रालयातील कोणत्याही विभागामधील निम्न श्रेणी 
लघुलेखकाचे पद धारण करणाऱ्या किंवा राज्य शासनाच्या कोणत्याही कार्यालयामधील निम्न श्रेणी लघुलेखकाच्या पदाचे समतुल्य पद धारण 
करणाऱ्या एखाद्या योग्य व्यक्तीच्या प्रतिनियुक्तीद्वारे करण्यात येईल . 
७. आयोगाच्या कार्यालयामधील लिपिक -टंकलेखक पदावरील नियुक्ती ही, 

( क ) ( एक ) गट ड संवर्गामधील पद धारण करणाऱ्या ; आणि आयोगाच्या कार्यालयात त्या पदावर तीन पेक्षा कमी नसेल इतकी 
वर्षेनियमित सेवा पूर्ण केलेल्या ; 

आणि 
( दोन ) पदवी धारण करणाऱ्या ; आणि 

( तीन ) मराठी टंकलेखनामधील प्रति मिनीट ३० शब्दांपेक्षा किंवा इंग्रजी टंकलेखनामधील प्रति मिनीट ४० शब्दांपेक्षा कमी नसेल 
इतक्या वेगाचे शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र किंवा संगणक टंकलेखन प्रमाणपत्र धारण करणाऱ्या , व्यक्तींमधून ज्येष्ठतेच्या आधारे , एखाद्या 
योग्य व्यक्तीच्या पदोन्नतीद्वारे करण्यात येईल . 

किंवा 
( ख ) जिने लिपिक -टंकलेखक या पदास पसंती दिली असेल अशा, आयोगातील गट - क मधील वाहनचालकाचे पद धारण केलेल्या 
व त्या पदावर तीन वर्षांपेक्षा कमी नाही इतकी नियमित सेवा पूर्ण झालेल्या आणि खंड ( क ) च्या उप - खंड ( दोन ) व ( तीन ) मध्ये नमूद 
केलेली अर्हता धारण केलेल्या व्यक्तींमधून, योग्यतेस अधीन राहून ज्येष्ठतेच्या आधारे, एखाद्या योग्य व्यक्तीच्या स्थायी संवर्ग बदलीद्वारे 
करण्यात येईल . 


. 


•. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २५-३१, २०१८ / माघ ५-११, शके १९ ३ ९ 

लिपिक -टंकलेखक पदावर नियुक्त केलेल्या वाहनचालकाची ज्येष्ठता ही , लिपिक -टंकलेखक पदावर त्याची नियुक्ती केल्याच्या 
दिनांकापासून निश्चित करण्यात येईल ; 

किंवा 
( ग ) मंत्रालयातील कोणत्याही विभागामधील लिपिक-टंकलेखक पद किंवा राज्य शासनाच्या कोणत्याही कार्यालयातील लिपिक 
टंकलेखक पदाचे समतुल्य पद धारण करणाऱ्या एखाद्या योग्य व्यक्तीच्या प्रतिनियुक्तीद्वारे करण्यातयेईल . 

८. नियम ३, ४, ५, ६ किंवा ७ यांमध्ये नमूद केलेल्या पदावर नियुक्त केलेल्या व्यक्तीने , त्याबाबतीत शासनाकडून करण्यात आलेल्या 
नियमांनुसार हिंदी व मराठी भाषा परीक्षा, याअगोदरच उत्तीर्ण केलेल्या नसतील किंवा त्या परीक्षा उत्तीर्ण करण्यापासून तिला सूट मिळालेली नसेल 
तिने त्या परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक असेल . 

९. नियम ३, ४, ५, ६ किंवा ७ यांध्ये नमूद केलेल्या पदावर नियुक्त केलेली प्रत्येक व्यक्ती , माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय, महाराष्ट्र शासन 
यांनी वेळोवेळी विहित केलेले संगणक हाताळणीबाबतचे प्रमाणपत्र धारण करील . 

१०. राज्य सेवांसाठी प्रतिनियुक्तीसंबंधीचे विद्यमान नियम किंवा याबाबतीत राज्य शासनाने वेळोवेळी विहित केलेले धोरण, नियम ३, ४ , 
५, ६किंवा ७ यांमध्ये नमूद केलेल्या आयोगाच्या कार्यालयातील पदांवर प्रतिनियुक्तीद्वारे करण्यात येणाऱ्या नियुक्त्यांना लागू असेल. 


. 


तर , 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


छाया वडते , 
शासनाच्या उप सचिव . 


भाग चार- अ -२ 


& 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २५-३१ , २०१८ / माघ ५-११ , शके १ ९ ३ ९ 


GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT 


Madam CamaMarg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 22nd January 2018 . 


NOTIFICATION 


CONSTITUTION OF INDIA . 


No. SIC . 2014 /C.R . 283 / 14 /VI. — In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 
of the Constitution of India , and in suppression of all existing rules , orders or instruments made in 
this behalf and in force in the State ofMaharashtra , the Governor ofMaharashtra is hereby pleased 
to make the following rules regulating recruitment to the posts of Assistant Section Officer, Legal 
Assistant, Higher Grade Stenographer, Lower Grade Stenographer and Clerk - Typist in office of the 
Maharashtra State Information Commission , namely : 

1. ( 1) These rules may be called the Assistant Section Officer , Legal Assistant, Higher Grade 
Stenographer , Lower Grade Stenographer and Clerk -typist in office of the Maharashtra State 
Information Commission (Recruitment) Rules, 2018 . 

( 2 ) They shall be deemed to have come into force from today . 
2. In these rules , unless the context requires otherwise , - 

(a ) “ the Commission ” means the Maharashtra State Information Commission constituted 
under sub -section ( 1) of section 15 of the Right to Information Act, 2005 ( 22 of 2005 ) ; 

(6 ) “ the Department ” means the Department specified in the First Schedule appended to 
the Maharashtra Government Rules of Business made under article 166 of the Constitution of 
India ; 

( c ) “ the Government ” means the Government ofMaharashtra . 
3. Appointment to the post of Asistant Section Officer in the office of the Commission by 
deputation of a suitable person holding the post of Assistant Section Officer in any Department in 
Mantralaya or post equivalent to the post of Assistant Section Officer in any office under the State 
Government. 

4. Appointment to the post of Legal Assistant in the office of the Commission by deputation of 
a suitable person holding the post of Assistant (Legal) in the Law and Judiciary Department. 

5. Appointment to the post of Higher Grade Stenographer in the office of the Commission by 
deputation of a suitable person holding the post of Higher Grade Stenographer in any Department in 
Mantralaya or post equivalent to the post of Higher Grade Stenographer in any office under the State 
Government. 

6. Appointment to the post of Lower Grade Stenographer in the office of the Commission by 
deputation of a suitable person holding the post of Lower Grade Stenographer in any Department in 
Mantralaya or post equivalent to the post ofLower Grade Stenographer in any office under the State 
Government. 
7. Appointment to the post of Clerk - Typist in the office of the Commission shall be made ,– 
(a ) by promotion of suitable person on the basis of seniority from amongst persons, 

(i) holding the post in Group D cadre ; and having not less than three years regular 
service in that post in the office of the Commission ; 

( ii ) possess a degree ; and 

( iii ) possess the Government Commercial Certificate or Computer Typing Certificate 
with a speed of not less than 30 words per minute in Marathi typerwriting or 40 words per 
minute in English Typewriting ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २५-३१ , २०१८ / माघ ५-११, शके १ ९ ३ ९ 


(6 ) by permanent cadre transfer of a suitable person on the basis of seniority subject to fitness 
from amongst the persons holding the post of Driver , Group C , in the Commission , who prefer 
the post of Clerk - Typist, having completed not less than three years of regular service on the 
post of Driver and possesses qualifications mentioned in sub -clauses (ii) and (iii ) of clause (a ). 
The seniority of Driver appointed on the post of Clerk - Typist shall be fixed from the date of his 
appointment on the post of Clerk - Typist ; 

OR 


(c ) by deputation of a suitable person holding the post of Clerk - Typist in any Department 
in Mantralaya or post equivalent to the post of Clerk - Typist in any office under the State 
Government. 

8. A person appointed to the post mentioned in rule 3 , 4 , 5 , 6 or 7 shall be required to pass the 
examinations in Hindi and Marathi languages according to the rules made by theGovernment in this 
behalf , unless he has already passed or has been exempted from passing those examinations . 

9. A person appointed to the post mentioned in rule 3 , 4 , 5 , 6 or 7 shall possess a certificate in 
computer operations prescribed by the Directorate of Information Technology , Government of 
Maharashtra from time to time. 

10. Existing rules regarding deputation or policy prescribed in this regard by the State 
Government , from time to time, for the State Services shall be applicable to the appointments by 
deputation to the posts mentioned in rules 3, 4 , 5 , 6 and 7 in the office of the Commission . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


CHHAYA WADTE , 
Deputy Secretary to Government. 


भाग चार - अ -२ अ 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २५-३१, २०१८ /माघ ५-११, शके १९ ३ ९ 

सामान्य प्रशासन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २२ जानेवारी २०१८ . 

अधिसूचना 
भारताचे संविधान . 

क्रमांक एसआयसी . २०१४ / सी.आर.२८३/ १४ / सहा. - भारताचे संविधान याच्या अनुच्छेद ३०९ च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून आणि याबाबतीत करण्यात आलेले आणि महाराष्ट्र राज्यात अंमलात असलेले सर्व विद्यमान नियम, आदेश किंवा 
संलेख यांचे अधिक्रमण करून, महाराष्ट्राचे राज्यपाल, याद्वारे , महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोगाच्या कार्यालयामधील वाहन चालक व चपराशी 
या पदांच्या सेवाप्रवेशाचे विनियमन करणारे पुढील नियम करीत आहेत : 

१. (१ ) या नियमांना, महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोगाच्या कार्यालयातील वाहन चालक व चपराशी ( सेवाप्रवेश) नियम , २०१८ असे 
म्हणावे . 


.. 


( २ ) सदर सेवा प्रवेश नियम आजपासून अंमलात आले असल्याचे मानण्यात येईल. 
२. या नियमांत, संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर, 

( क ) “ आयोग " याचा अर्थ, माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ (२००५ चा २२ ) याच्या कलम १५ च्या पोट -कलम ( १ ) 
अन्वये घटित केलेला महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोग, असा आहे ; 

( ख ) “विभाग ” याचा अर्थ, भारताचे संविधान याच्या अनुच्छेद १६६ अन्वये केलेल्या महाराष्ट्र शासन कार्यनियमावलीस जोडलेल्या 
पहिल्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेला विभाग, असा आहे ; 

( ग) “ शासन " याचा अर्थ, महाराष्ट्र शासन , असा आहे ; 

( घ ) “ माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र परीक्षा " याचा अर्थ, महाराष्ट्र माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळे अधिनियम , १ ९ ६५ 
( १९ ६५ चा महा.४१) याअन्वये स्थापन केलेल्या महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक किंवा उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने आयोजित केलेली 
माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र परीक्षा, असा आहे ; आणि त्यामध्ये , शासनाने तिला समतुल्य म्हणून घोषित केलेल्या इतर कोणत्याही 
परीक्षेचा समावेश होतो ; 

( ड ) “निवड समिती " याचा अर्थ, वाहन चालक किंवा चपराशी पदावरील निवडीसाठी, आयोगाने घटित केलेली समिती , असा 
आहे. 
३. आयोगाच्या कार्यालयातील वाहन चालक पदावरील नियुक्ती ही , एकतर , 

( क ) ( एक ) गट- ड संवर्गामधील पद धारण करणाऱ्या ; 
( दोन ) आयोगाच्या कार्यालयात त्या पदावर तीन वर्षांहून कमी नसेल इतकी नियमित सेवा पूर्ण केलेल्या , आणि 

( तीन ) उप-नियम ( ख ) च्या उपखंड ( २), ( ३), ( ४ ), ( ५), (६ ), ( ७ ) आणि (८ ) यांमध्ये नमूद केलेली अर्हता धारण करणाऱ्या 
व्यक्तींमधून योग्यतेच्या अधीनतेने ज्येष्ठतेच्या आधारे एखाद्या योग्य व्यक्तीच्या पदोन्नतीद्वारे करण्यात येईल ; 

किंवा 
( ख ) ( १) सर्वसाधारण प्रवर्गातील व्यक्तीच्या बाबतीत , ज्यांचे वय एकोणीस वर्षांपेक्षा कमी नसेल आणि अडतीस वर्षांपेक्षा 
अधिक नसेल आणि मागासवर्ग प्रवर्गातील व्यक्तींच्या बाबतीत , ज्यांचे वय त्रेचाळीस वर्षांपेक्षा अधिक नसेल ; 

( २) ज्यांनी मान्यताप्राप्त शाळेमधून एखाद्या मंडळाची माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण केलेली असेल 

( ३ ) मोटार वाहन अधिनियम, १९ ८८ (१९ ८८ चा ५ ९ ) अन्वये सक्षम लायसन प्राधिकरणाकडून देण्यात आलेले हलके किंवा 
मध्यम किंवा अवजड प्रवासी मोटार वाहन चालविण्याचे वाहनचालन लायसन धारण केलेले असेल ; 

( ४ ) ज्यांनी शासकीय, निमशासकीय किंवा खाजगी संस्थेमधील हलके किंवा मध्यम किंवा अवजड प्रवासी मोटार वाहन चालविण्याचा , 
तीन वर्षांपेक्षा कमी नसेल , इतका अनुभव धारण केलेला असेल 

( ५ ) ज्यांनी मोटार वाहन दुरुस्तीचे पायाभूत ज्ञान अवगत केलेले असेल 


- 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २५-३१, २०१८ / माघ ५-११, शके १९ ३ ९ 


९ 


( ६ ) ज्यांचा मोटार वाहन चालविण्याचा पूर्व इतिहास स्वच्छ असेल आणि ज्यांचे आरोग्य उत्तम असेल 
टीप.- " वाहन चालविण्याचा पूर्व इतिहास स्वच्छ असणे " यामध्ये पुढील मुद्यांचा अंतर्भाव आहे 

( क ) वाहनचालकास मादकद्रव्याच्या अंमलाखाली किंवा दारूच्या नशेत वाहन चालवल्याच्या अपराधाबद्दल किंवा मोटार वाहन 
अधिनियम , १ ९ ८८ (१ ९ ८८ चा ५ ९ ) खालील कोणत्याही दखलपात्र अपराधाबद्दल दोषी ठरविण्यात आलेले नसावे 

( ख ) त्या चालकाविरुद्ध कोणताही अपघात नोंदलेला नसावा ; 
( ७ ) ज्यांना संबंधित क्षेत्राचे परिपूर्ण भौगोलिक ज्ञान असेल ; 

( ८ ) जे मराठी व हिंदी भाषा वाचू आणि लिहू शकतील आणि इंग्रजी भाषा वाचू शकतील , अशा उमेदवारांमधून निवड समितीच्या 
शिफारशीच्या आधारे नामनिर्देशनाद्वारे करण्यात येईल , 


किंवा 


( ग ) जेव्हा या पदावरील पदोन्नतीसाठी आयोगामध्ये योग्य व पात्र व्यक्ती उपलब्ध नसतील तेव्हा , शासनाच्या कोणत्याही आस्थापनेवरील 
वाहनचालक पद धारण करणाऱ्या एखाद्या योग्य व्यक्तीच्या प्रतिनियुक्तीद्वारे करण्यात येईल . 
४. आयोगाच्या कार्यालयातील चपराशी पदावरील नियुक्ती, 

(१ ) सर्वसाधारण प्रवर्गातील व्यक्तींच्या बाबतीत , ज्यांचे वय एकोणीस वर्षांपेक्षा कमी नसेल आणि अडतीस वर्षांपेक्षा अधिक 
नसेल आणि मागासवर्ग प्रवर्गातील व्यक्तींच्या बाबतीत ज्यांचे वय त्रेचाळीस वर्षांपेक्षा अधिक नसेल 


- 


( २ ) ज्यांनी एखाद्या मंडळाची माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण केलेली असेल, अशा उमेदवारांमधून , निवड समितीच्या 
शिफारशींच्या आधारे नामनिर्देशनाद्वारे करण्यात येईल . 

५. राज्य सेवांसाठी प्रतिनियुक्तीसंबंधीचेविद्यमान नियम किंवा राज्य शासनाने याबाबतीत वेळोवेळी विहित केलेले धोरण हे , आयोगाच्या 
कार्यालयातील नियम ३ मध्ये नमूद केलेल्या पदांवर प्रतिनियुक्तीद्वारे करण्यात येणाऱ्या नियुक्तींना लागू असेल. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


छाया वडते , 


शासनाच्या उप सचिव . 


Po 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २५-३१, २०१८/ माघ ५-११, शके १९ ३ ९ 


GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT 


Mantralaya, Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk, 

Mumbai 400 032 , dated the 22nd January 2018 . 


NOTIFICATION 


CONSTITUTION OF INDIA . 

No. 2014 /C.R.283/14 /VI. In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution 
of India , and in suppression of all existing rules, orders or instruments made in this behalf and in force in the State of 
Maharashtra, the Governor ofMaharashtra is hereby pleased to make the following rules regulating recruitment to 
the posts of Driver and Peon in office of the Maharashtra State Information Commission , namely — 


1. ( 1 ) These rules may be called the Driver and Peon in office of the Maharashtra State Information Commis 
sion (Recruitment ) Rules, 2018 . 


( 2 ) They shall be deemed to have come into force from today. 
2. In these rules, unless the context requires otherwise, - 

( a ) “ the Commission " means the Maharashtra State Information Commission constituted under sub -sec 
tion (1 ) of section 15 of the Right to Information Act, 2005 (22 of 2005 ) ; 

(b ) “ the Department” means the Department specified in the First Schedule appended to the Maharashtra 
Government Rules of Business made under article 166 of the Constitution of India ; 


(c ) " the Goverment" means the Government of Maharashtra ; 


(d ) " Secondary School Certificate Examination " means the Secondary School Certificate Examination 
conducted by the Maharashtra State Board of Secondary and Higher Secondary Education established under 
the Maharashtra Secondary and Higher Secondary Education Boards Act , 1965 (Mah . XLI of 1965 ) and in 
cludes any other examination declared by Government to be equivalent thereto ; 

(e ) “ Selection Committee” means a Committee constituted by Commission , for selection on the post of 
Driver or Peon . 


3. Appointment to the post of Driver in the office of the Commission shall be made, 
(a ) by promotion of a suitable person on the basis of seniority subject to fitness from amongst persons, 

(i) holding the post in Group D cadre ; 
(ii) having not less than three years regular service in that post in the office of the Commission ; and 

( iii) possess the qualifications mentioned in sub -clauses (2), ( 3), (4 ), (5 ), (6 ), (7) and (8 ) of sub -rule 
(b ) ; or 

(b ) by nomination on the basis of recommendation of the Selection Committee from amongst the candi 
dates , who , 

( 1) are not less than nineteen years of age and not more than thirty -eight years of age in case of persons 
belonging to General Category and not more than forty - three years of age in case of persons belonging to 
Backward Class Category ; 

(2 ) have passed Secondary School Certificate Examination of a board from the recognized school ; 

( 3) possess a driving license to drive a light or medium or heavy passenger motor vehicle under theMotor 
Vehicles Act, 1988 (59 of 1988 ), issued by the Competent Licensing Authority ; 


(4 ) possess not less than three years experience of driving a light or medium or heavy passengermotor 
vehicles in Government, semi-Government or private institutions ; 

( 5) possess basic knowledge of repairing the motor vehicle ; 
(6 ) have a clean record of driving motor vehicle and possess good health . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ , गुरुवार 


ते 


बुधवार , 

जानेवारी २५-३१, २०१८ / माघ ५-११, शके १ ९ ३ ९ 


११ 


Note.- “ Clean record of driving vehicle ” includes the following points : 

(A ) He shall not have been held guilty for the offence of driving under influence of drugs or alcohol 
or any recognizable offence under the Motor Vehicles Act , 1988 (59 of 1988 ) ; 

(B ) There shall not be any accident registered against the driver. 
(7 ) have complete knowledge of topography of the concerned area ; and 
( 8 ) can read and speak Marathi and Hindi languages and can read English language ; or 

(C ) by deputation of a suitable person holding the post of Driver on any establishment of the Government, 
when suitable and eligible persons for promotion to this post are not available in the Commission . 

4. Appointment to the post of Peon in the office of the Commission shall bemade by nomination on the basis 
of recommendation of the Selection Committee from amongst the candidates who , 

( 1) are not less than nineteen years of age in case of persons belonging to General category and not more 
than forty -three years of age in case of persons belonging to Backward Class Category ; and 

(2 ) have passed Secondary School Certificate Examination of a board . 
5. Existing rules regarding deputation or policy prescribed in this regard by the State Government, from time to 
time, for the State Services shall be applicable to the appointments by deputation to the post mentioned in rule 3 in 
the office of the Commission . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


CHHAYA WADTE , 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


